PFMS प्रणाली अंतर्गत सुरक्षाविषयक 


खर्च योजनेचा केंद्र व राज्य हिळ्याचा 
निधी सदर योजनेच्या SNA 
खात्यामध्ये जमा करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक- एनएएक्स-०२२३/प्र.क्र.५०/विझा- 9 ब, 
दुसरा मजला, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक - २३ फेब्रुवारी, २०२४. 


वाचा- 


१. केंद्र शासनाच्या वित्त मंत्रालयाचे पत्र क्र. 9(93)/PFMS/FCD/2020, दि. २३/३/२०२१. 

२. केंद्र शासनाच्या वित्त मंत्रालयाचे पत्र क्र. १॥-१८०१५/०९/२०२२-1//६-॥, 
दि. २५/४/२०२२. 

३. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र. ३५/कोषा प्रश्ञा-४, दि. १/७/२०२१. 

४. गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. योजना २०२१/प्र.क्र. ४५/अर्थ-१, दि. १/७/२०२२. 

५. US, Govt. of India ॥९०.-॥-१८०१५/०६/२०२३-1//₹-॥, दि.२०.६.२०२३. 


प्रस्तावना- 

केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या निधीचे परिणामकारक व्यवस्थापन करणे तसेच, निधी विनियोगाच्या 
प्रक्रियेत अधिक परिणामकारकता आणण्याच्या दृष्टीने केंद्र शासनाने संदर्भ क्र. १ व क्र.२ वरील 
आदेशान्वये केंद्र पुरस्कृत योजनांचा निधी Public Finance Management System (PFMS) द्वारे 
वितरीत करण्यासाठी सुधारित कार्यपध्दतीचा अवलंब करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. त्यास अनुसरुन 
वित्त विभागाने संदर्भ क्र. ३ वरील शासन परिपत्रकान्वये केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या निधी वितरणासाठी 
PFMS चा वापर करण्याच्या अनुषंगाने सूचना दिलेल्या आहेत. 


२. त्यानुसार गृह विभागाच्या केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या अंमळबजावणीसाठी संदर्भ क्र. ४ वरील 
शासन निर्णयान्वये नोडल अधिकारी व प्रत्येक केंद्र पुरस्कृत योजनेकरिता Single Nodal Agency 
(SNA) ची नेमणूक करण्यात आली आहे. सुरक्षा विषयक खर्च (Security Related Expenditure) 
योजनेसाठी उप सचिव (विशा-१ ब), गृह विभाग यांची नेमणूक करण्यात आळी SYA TATA Single 
Nodal Agency (SNA) खाते स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये उघडण्यात आले आहे. 


३. यानुषंगाने नमूद करण्यात येते की, आतापर्यंत सदर योजनेंतर्गत BEAMS प्रणालीवर निधी 
वितरीत करण्यात येत होता व cedar संबंधित कार्यालयांच्या DBO यांना निधी वितरीत Gor जात 
होता. त्यानंतर संबंधित DDO कडून संबंधितांना देयके अदा करण्यात येत होती. 


४. आता, केंद्र शासनाच्या दि. २३/३/२०२१ व दि. २५/४/२०२२ च्या पत्रातील निर्देशानुसार चालू 
वित्तीय वर्ष २०२३-२४ मध्ये BEAMS प्रणालीवरील निधी PEMS अंतर्गत SNA खात्यावर जमा करणे 
आवड्यक आहे. वित्तीय वर्ष २०२३-२४ मध्ये विशेष केंद्रीय सहाय्य योजना अंतर्गत वित्त विभागाने बिम्स 
प्रणालीवर खर्चासाठी उपलब्ध करुन दिलेला निधी SNA खात्यामध्ये जमा करण्यास मान्यता देण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः एनएएक्स-०२२३/प्र.क्र.१०/विशा-१ ब 


शासन निर्णय:- 

केंद्र पुरस्कृत योजनांसाठीचा निधी PFMS प्रणालीद्वारे वितरीत करण्याबाबत केंद्र शासनाच्या 
निदेशानुसार सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षातील मंजूर तरतूदीतून BEAMS प्रणालीवरील केंद्र 
शासनाचा ६०% व राज्य शासनाचा ४०% हिस्सा Ball तरतुद आहे. त्यामुळे केंद्र शासनाने मंजूरी 
दिलेल्या वार्षिक कृती आराखडयानुसार सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षात विधानमंडळाच्या डिसेंबर- 
२०२३ हिवाळी अधिवेशनात बाब क्रमांक-२२ अन्वये वित्त विभागाने रु.४,७३,९९,०००/- इतकी पुरवणी 
मागणी मंजूर केळी असून सदर निधी ?॥॥/$ अंतर्गत या योजनेच्या SNA खात्यामध्ये जमा करण्याची 
मान्यता केंद्र शासनाने दि.२३.३.२०२१ व दि. २५/४/२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये दिलेल्या मार्गदर्शक 
सूचना/अटी व शा्तींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 
२. सदरची मान्यता केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या मान्यतेच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. तसेच 
PFMS अंतर्गत या योजनेच्या SNA खात्यामध्ये जमा करण्यात येणाऱ्या निधीचा तपशील खालीलप्रमाणे 
असून सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात उपलब्ध अनुदानातून भागविण्यात येईल. 


लेखाशीर्ष उद्दिष्ट अर्थसंकल्पीत SNA खात्यावर जमा 
तरतूद करावयाची रक्‍कम 
मागणी क्र.- बी-१, ३१- खर्च अनुदाने । ४,७३,९९,०००/- ४,७३,९९,०००/- 
२०५५, पोलीस (००) १०९ (२०५५ ०४८२) 
जिल्हा पोलीस (००) (०८) सशर्त 
नक्षलग्रस्त भागातील सुरक्षा 
विषयक खर्च (६०% केंद्र 
पुरस्कृत) (कार्यक्रम), 
एकूण ४,७३,९९,०००/- 
३. “सुरक्षाविषयक खर्च योजना” या योजनेसाठी SNA खात्याचा तपशील खालीळलप्रमाणे:- 
खात्याचे नाव Security Related Expenditure 
बकेचे नाव स्टेट बंक ऑफ इंडिया 
शाखा मंत्रालय 
IFSC Code SBIN00G 9428 
बक खाते क्रमांक ४११७३१३९०८६ 


४. सदर रक्कम आहरित करण्यासाठी आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून कक्ष अधिकारी/अवर 
सचिव (रोख शाखा), गृह विभाग तसेच नियंत्रक अधिकारी म्हणून उपसचिव/सह सचिव (रोख शाखा), 
गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 

५. सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षातील उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करण्यात आली आहेत. 


६. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.१२५/२०२४/व्यय-७, 
दि.०८.०२.२०२४ अन्वये दिलेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनएएक्स-०२२३/प्र.क्र.५०/विजा-१ ब 


७. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०२२३१८०१५५१२२९ असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


प्रत:- 


०८ WwW A -5 


१०. 
११, 
१२. 
१२३. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by RAJESH SHALIGRAM GOVIL 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=c549410b225 1df8c92783a2da17afcacbe7f8fe3a4fd8sfl 56fe 
a84433871f11, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
S H A L | G RA M G O V | L serialNumber=0ED8916DB8E68105B4125438A 1606D0F12978EECBOC 
9464E868A33D64327201B, cn=RAJESH SHALIGRAM GOVIL 
Date: 2024.02.23 18:11:35 +05'30° 
(राजेश गोविल) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरिक्षा), मुंबई / नागपूर. 
अपर पोलीस महासंचालक (विशेष कृती), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

विशेष पोळीस महानिरीक्षक (नक्षल विरोधी अभियान), नागपूर. 

पोलीस उप महानिरीक्षक, गडचिरोली परिक्षेत्र, नागपूर. 

पोलीस अधीक्षक, गडचिरोली / गोंदिया. 

अधिदान व लेखाधिकारी, नागपूर / गडचिरोली / गोंदिया. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, नागपूर / गडचिरोली / गोंदिया. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर / गडचिरोली / गोंदिया. 

अवर सचिव (रोख शाखा), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

कक्ष अधिकारी अर्थ-१/पोल-७, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

कक्ष अधिकारी, व्यय-७/अर्थोपाय/अर्थ-११, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
संग्रहार्थ नस्ती / निवडनस्ती (fF 217. १ ब) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


